१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय लोहगाव, 
जि. पुणे येथील फर्निचर इत्यादी कामांच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२८१/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ६ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक. प्रशामा-२०२१ /प्र.क्र.९२/आरोग्य-३अ, 
दिनांक ०४.०३.२०२२. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष- 
३/टे.६/उपजिरुलोहगावफ़र्निचरकाम/१४००१-०२, दिनांक ०५.०७.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०१ येथीळ दिनांक ०४.०३.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, लोहगाव, जि. पुणे येथील १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय इमारतीच्या बांधकामाच्या 
रु.५५,९१,९०,०३४/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. 
आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन अनुक्रमांक 
०२ येथील दि. ०५.०७.२०२४ च्या पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, रुग्णालयाच्या फ़र्निचर कामांच्या रू. 
७५०.०० लक्ष रकमेचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे 
यांनी तयार केलेले आहे. तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे, जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, पुणे यांनी साक्षांकित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
पुणे यांनी सदर अंदाजपत्रकास तांत्रीक सहमती दर्शविली आहे. सदर अंदाजपत्रक हे सन २०२२-२०२३ 
च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा 
आयुक्‍ताळयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपजिल्हा रुग्णालय, लोहगाव ता. हवेली, जि. पुणे येथील रुग्णालयाचे फर्निचर, 
इत्यादी कामांसाठी रू. ७५०.०० लक्ष (अक्षरी रूपये सात कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ञामा-२०२४/ प्र.क्र.२८१/ आरोग्य-३अ 


अंदाजपत्रकास सोबत जोडण्यात आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार खाळील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अटीव शर्ती :- 


१) 


८) 


सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 
खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 
करण्यात याव्यात. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 
१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्यात याव्यात. 


९) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
१०) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२८१/ आरोग्य-३अ 


११)शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये “वस्तू व 
सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी” 

३. सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च “मागणी क्रमांक-एच-८, मुख्यलेखाशीर्ष ४२१०-वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, 
(०१) (@) पंचवार्षिक योजनंतर्गत योजना-इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ००१४, ५३-मोठी 
बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ व दि. २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद 
क्र.१३४(१) अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११७३४३४७६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 


A RV | N D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c929 
B H | M R A O 4f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D4 


5EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A7 16B8 
C448B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.07.06 16:19:12 +05'30' 


(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ञामा-२०२४/ प्र.क्र.२८१/ आरोग्य-३अ 


८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (दक्षिण) , पुणे 

९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रूग्णालय लोहगाव, ता. हवेली, जि. पुणे 
१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प ), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


क्र. प्रकामा- २०२४ प्रक्र. 20 an- 3 ar 


BLOCK ESTIMATE 


Lohgaon Tal Haveli Dist Pune (Furniture work) 


Recapitulation Sheet 


A ESSENTIAL ITEMS (Components) 


1 HOSPITAL FURNITURE 
2 Medical Furniture 
3 MEDICAL GAS PIPELINE SYSTEM 
4 Modular Operation Theatre 
5 MORTUARY EQUIPMENT 
6 BIOMEDICAL WASTE CHUTES 
Total 
Sub Total (1) 
Sub Total (2) 
2 Water Supply and Sanitary Works 
3 Electrification Work 
i) Internal 6% of (A) 
ii) External and Distribution Transformer 5% of (A) 
iii) Fire Fighting Arrangments etc. 
iv) Passanger Liit 
v) CCTV System and LAN networking system 
vi) Solar generation system 
vii) Split Type air Condioner system 
Sub Total (3) 
Sub Total (A) 
MISCELLANEOUS ITEMS 
i) Ramp For Hanicaps 
ii)Compound Wall and Gate (Rmt.)-Sub Estimate -2 
iii)Internal Road (SQ.M) -Sub Estimate -3 
vi) Parking (Sq.m) - Sub Estimate -4 
v) Soil Investigation and Detail Land Survey 
Vi) Strom Water Gutters (Rmt.) Sub Estimate -5 
vii) Furniture 
Vili) Rain/ Roof Water Harvesting Tank - Sub Estimate -7 
Sub Total (B) 


OPTIONAL ITEMS 
i) Under Ground Water Tank 1 Lakh Liter Capacity 
Sub Total (B) 
PROJECT COST (P) A+B+C 
Say A+B+C 


PROVISION 
i) CONTIGENCY 4% on (A) 
ii) GST 18 % on (P) 
iii) Labour Insurance 1% on (P) 
iv) Price Escalation 5% on (P) 
४) Consultancy Charges 1% on (P) 
vi) GST For onsultancy Charges 18% on (D-vii)) 
Sub Total (D) 
Total Cost Of Project A+B+C+D 


Pm, | 


Name Of work :- Construction Of 100 Bedded Hospital And Residential Quarters At 


6,09,73,096.05 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
60973096.05 
60973096.05 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
60973096.05 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0 
0.00 
60973096.05 


, 6,09,73,096.05 


24,38,923.84 
1,09,75,157.29 
6,09,730.96 
0.00 
0.00 
0.00 
14023812.09 
7,49,96,908.14 


" 


>“ 


